महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ 
(वेतन बँड रु.१५६००-३९१०० + TS पे 
रु.५४००) या संवर्गातील अनधिकृत गैरहजर 
असलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना हजर 
करुन घेणे व त्यांना पदस्थापना देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अनगै-२०१८/प्र.क्र.३७५/सेवा-३ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, १० मजला 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
तारीख: ०४ जानेवारी २०१९ 


वाचा :- संचालक आरोग्य सेवा मुंबई यांचे पत्र क्र.संआसे/२ब/टे-२/रुजू-पदस्थापना/२ब/१२८१/१८, 
दि.०६.१२.२०१८ 


प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ (वेतन बँड रु. १५६००-३९१०० + ग्रेड वेतन 
रु.५४००) या संवर्गातील काही वैद्यकीय अधिकारी हे विविध कारणास्तव प्रदीर्घ काळापासून 
अनधिकृतरित्या गैरहजर होते. तसेच काही वैद्यकीय अधिकारी शासनाची पूर्व परवानगी न घेता 
पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी गैरहजर होते. सार्वजनिक आरोग्य सेवा ही अत्यावश्‍यक सेवा असल्याने 
तसेच विभागांतर्गत वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची कमतरता असल्याने सदर अनधिकृत गैरहजर वैद्यकीय 
अधिकाऱ्यांनी हजर करुन घेण्याबाबत विभागास केलेल्या विनंतीनुसार तसेच संचालक आरोग्य सेवा, 
मुंबई यांनी संबंधितांना विहीत अटी व शार्तीच्या अधीन राहून हजर करुन घेण्याबाबत शासनास वाचा 
येथील नमूद पत्रान्वये सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने संबंधित वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना 
अनधिकृत गैरहजेरी नंतर विहित अटी व शर्तीच्या अधिन राहून शासन सेवेत पुनश्च रुजू करुन घेऊन 
त्यांना पदस्थापना देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ (वेतन बँड रु. १५६००-३९१०० + ग्रेड वेतन 
रु.५४००) या संवर्गातील काही वैद्यकीय अधिकारी हे विविध कारणास्तव प्रदीर्घ काळापासून 
अनधिकृतरित्या गैरहजर होते. तथापि, त्यांनी हजर करुन घेण्याबाबत केलेल्या विनंतीनुसार तसेच 
संचाळक आरोग्य सेवा, मुंबई यांनी संबंधित वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना विहीत अटी व शर्तीच्या अधीन 
राहून हजर करुन घेण्याबाबत वाचा येथील नमूद पत्रान्वये सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने 
संबंधित वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना या परिच्छेदातील तक्‍त्याखाली नमूद अटी व aril मान्य आहे या 


शासन निर्णय क्रमांकः अनगै-२०१८/प्र.क्र.३७५/सेवा-३ 


अटीच्या अधिन राहून रूजू करुन घेण्यात येत असून त्यांना वैद्यकीय अधिकारी गट अ या पदावर रुजू 


होण्यासाठी तशी पदस्थापना खालील तक्त्यात त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्याप्रमाणे देण्यात येत 


आहे. 
अ द्यकीय अधिकाऱ्यांचे नांव अनधिकृत रीनंतरची पदस्थापना 
क्र. 
द्ध डा महेश शांकरराव महाले ता आअ राहुरी जि अहमदनगर 
२ | डॉ समित एस इनामदार जिल्हा रुग्णालय रत्नागिरी 
३ | डा बबन सवखा तडवी प्राआ के तुळइ ता मुरबाड जि ठाणे 
४ | Sl apart विजय नवले प्राआ के माळशिरस ता पुरंदर जि पुणे 
५ | डा सदानंद रामदास बन्सोड प्राआ कें मलकापूर पांग्रा ता सिदखेडाराजा जि 
बुलढाणा 
६ | डा समिर देविदास पाटील ग्रारुसेलुजिवर्धा 
७ | डामंजुषा सानप प्राआके परिंचे ता पुरंदर जि पुणे 
८ | डॉ दिपक कडू ठाकूर ग्रारु बोदवड जि जळगाव 
९ | डा विनायक वसंतराव कोद्रे जि रु सातारा रक्‍तपेढी 
| १० | डॉ उत्तम फुले ग्रारु सांगोला जि सोलापूर 
। ११ | डॉ हेमंत नगराळे प्राआकेराजोली ता मुल जिचंद्रपूर 
१२ | डा सुप्रिया प्रभाकर इगवे सा रु उदगीर जि लातूर 
१३ | डा संदिप त्रिबकराव जोगदंड ग्रा रु भूम जि उस्मानाबाद 
१४ | डा सय्यद अब्दुल वहाब अब्दुल US SRA जि लातूर 
अजीज 
१५ | डाअरुनसाबळे उ जिरु कर्जत जि अहमदनगर 
१६ | डा रश्मी निघुट ता आअ कारंजा जि वर्धा येथे डॉ रंगारी 
यांच्याबदलीमुळे रिक्‍त होणाऱ्या पदी 
१७ | डा स्मिता हणमंत सोनवणे प्राआके इंदोली ता कराड जि सातारा 
१८ | डा सुनिता सर्जराव सोळंके स्त्री रु नेकनूर जिबीड. 
१९ | डा मनिषा जाधव प्राआ कें चकलांबा गेवराई जि बीड 
२० | डा कल्पना चौधरी ग्रारु सोमर्डी ता जावळी जि सातारा 
२१ | डा जगदिश देवराम पाटील उ जि रु मुक्ताईनगर जि जळगाव 
२२ | डा योगेंद्र पांडुरंग दोळके उ जिरु कळंबणी ता खेड जि रत्नागिरी 
२३ | डा अनंत महादेवराव वायबसे उ जिरु पनवेल जिरायगड 
२४ | डा सचिन सोमनाथ बालकुंदे ग्रारु किल्लारी ता औसा जि लातूर 
२५ | डा गोपीकृष्णा पोताजी पाटील ट्रांमा केअर सेटर भोकर जि नांदेड 
२६ | डा सचिन देवढे ग्रा रु उमराणे ता देवळा जि नाशिक 


पुष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनगै-२०१८/प्र.क्र.३७५/सेवा-३ 


अ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे नांव अनधिकृत गैरहजेरीनंतरची पदस्थापना 
क्र. 
२७ | डासंभाजी डोंगे उजिरु पुसद जियवतमाळ 
२८ | SI मिना रामचंद्र जाधव उजिरुनिलंगाजि लातूर 
२९ | डा अनिलकुमार मोमले प्राआ के मिरजगाव ता कर्जत जि अहमदनगर 
30 | डासंदिप भवरे TS देवगाव रंगारी ता कन्नड जि औरंगाबाद 
३१ | डा सदिप नानाजी ठाकरे सा रु मालेगाव जि नाशिक 
३२ | डा विष्णू बाबुराव राठोड प्राआ कें सोनपेठ गंगाखेड जि परभणी 
३३ | डा मोहम्मद अशफाक अशरफ सरी रु वसमत जि हिंगोली 
तिनमसवाला 
३४ | डा शारदा रमाकांत धुंदळे ग्रारुमंठा जिजालना 
३५ | डा अरुणकुमार महादेवजी डांगे ग्रारु देवलापार ता रामटेक जि नागपूर 
३६ | डा बबन विठोबा लोखंडे ग्रारु माडग्याळ ता जत जि सांगली 
३७ | डा उत्तम रामचंद्र तपासे ग्रा रु रुई बारामती जि पुणे 
३८ | डा क्रांतीराव पोपटराव पवार प्राआ के लोणंद ता खंडाळा जि सातारा 
३९ | डा अर्चना शिंदे जि रुठाणे 
४० | डा भिमसिंग विकला पावरा प्राआ कें जांगठी ता अक्कलकुवा जि नंदूरबार 
४१ | डा अमोल विश्वनाथ धुळधुळे SIA केअर युनिट हिंगोली (मविका) 
४२ | SI विलास विठ्ठलराव पाटील ग्रामीण रुग्णालय कासारशिरसी जिलातूर डा PR. 
यांच्या बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या पदी 
४३ | डा श्रीपती कोंडिबाराव शिदे प्राआके बिटरगांव ता रेणापूर जि लातूर 
४४ | START कडले प्राआकेउंब्रजता कराड जिसातारा 
४५ | डा अनिरुध्द सुरेश जाधव प्राआ के पोहरादेवी ता मानोरा जि वाशिम 
४६ | डा अभय गेबरसिंग राठोड उजिरुमुल जिचंद्रपूर 
४७ | डा दयानंद पवार प्राआ के ढोरजळगाव ता शोवगाव जि अहमदनगर 
४८ | डा दिपक हुग्गे उजिरुनिलंगाजि लातूर 
४९ | डा प्रमोद गोरजी वळवी ग्रारु विसरवाडी ता नवापूर जि नंदूरबार 
yo | SI Hees सुभाष गवळी ग्रा © धानोरा जि नंदूरबार 
५१ | डा भाऊसाहेब जानकर प्राआके उंबरेपागे ता पंढरपूर जि सोलापूर 
५२ | ST बसवराज स्वामी सा रु उदगीर जि लातूर 
५३ | डा राजश्री बाळासाहेब गित्ते ग्रारुकेजजिबीड 
५४ | ST अस्मितावाघमारे जि रु उस्मानाबाद 
५५ | डा बिभिषण देविदास जाधव ग्रा रु मानवत जि परभणी 
५६ | डा प्रविणा सुभाषराव देशमुख ग्रा रु नांदगाव खंडेश्वर जि अमरावती 
५७ | डा अव्देत प्रजाबराव चौधरी संदर्भ सेवा रुग्णालय अमरावती 


पुष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनगै-२०१८/प्र.क्र.३७५/सेवा-३ 


अ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे नांव अनधिकृत गैरहजेरीनंतरची पदस्थापना 
क्र. 

५८ | डापंकजध येवले सारुभंडारा 

५९ | डास्वप्नील वाहाणे उजिरु तिरोडा जि गोंदिया 

go | डा जयश्री पेटकर प्राआ के चिचोली ता सावनेर जि नागपूर 

६१ | डा सागर नाशिककर प्राआ के म्हसावद ता जि जळगाव 


६२ | डा करुणा ठोखर नाईक 


प्राआ के गुमथी ता कामठी जि नागपूर 


६३ | डास्मिता feet 


प्राआके कवठा ता रिसोड जि वाशिम 


६४ | डा राहुल सरदे 


ग्रामीण रुग्णालय घोडेगाव ता आंबेगाव जि पुणे 


६५ | डा सुनिता पवार 


जि रु हिंगोली 


ag | डा दिप्तीगायकवाड 


उजिरु डहाणू जिपालघर 


६७ | St वैशाली गंजेवार 


उपजिल्हा रुग्णालय परळी जि बीड 


६८ | Sl कमलाकर जाधव 


प्राआ के पळसन ता सुरगाणा जि नाशिक 


६९ | Stay at बगडीया 


ट्रांमा केअर युनिट गंगापूर जि औरंगाबाद 


७० | डॉ मनिष गं मुपकळलवार 


ग्रारु सेनगाव जि हिंगोली 


७१ | ST सुधाकर वा जाधव 


प्रा आ कें नळेगाव ता चाकूर जि लातूर 


७२ | डा एच आर गाढवे 


ग्रा रु घोडेगाव ता आंबेगाव जि पुणे 


७३ | डॉ किरण किसनराव Bre 


ता आअ अचलपूर जि अमरावती 


७४ | डा अंजली पिंपळे 


उ जिरु शहापूर जिठाणे 


अटीव शर्ती :- 


(१ संबंधित वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ हे अनधिकृत गैरहजर असल्याने त्यांचा 
अनधिकृत गैरहजेरीच्या दिनांकापासून ते प्रत्यक्षात प्रस्तुत पदस्थापनेच्या पदावर रुजू 
होण्यापर्यंतचा कालावधी महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ मधील 
नियम vo (१) नुसार सेवेतील खंड समजण्यात येवून सदर अनधिकृत गैरहजर 
वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना रुजू करुन घेण्यात यावे. तसेच त्यांचा उकत गैरहजेरीचा 
संपूर्ण कालावधी सेवेतील खंड म्हणून समजण्यात येत आहे. 

संबंधित वैद्यकीय अधिका-यांना रुजू करुन घेण्यापूर्वी त्यांची वैद्यकीय मंडळाकडून 
वैद्यकीय तपासणी करुन ते सेवा करण्यास झारीरिक / मानसिकदृष्ट्या सक्षम 
असल्याबाबत वैद्यकीय मंडळाचे प्रमाणपत्र घ्यावे. 


ट्ड 


संबंधीत वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचा चारित्र्य व वर्तणूक अहवाल (पोलीस तपास अहवाल) 
घ्यावा. (फौजदारी स्वरुपाचा / तसेच लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत 
कोणत्याही स्वरुपाची तक्रार प्रलंबित नसल्याचा USA अहवाल घ्यावा.) 


@ 


पुष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनगै-२०१८/प्र.क्र.३७५/सेवा-३ 


(४) अ .क्र. १ मध्ये नमूद केल्यानुसार अनधिकृत गैरहजेरीपूर्वीची कोणतीही नियमित / 


प“ 


na 


अस्थायी सेवा अनधिकृत गैरहजेरीनंतर रुजू करुन घेतल्यानंतरच्या सेवेस जोडून 
दिली जाणार नाही किंबहुना सेवा सलग करुन मिळणार नाही. तसेच महाराष्ट्र 
नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ मधील नियम ४७ (१) नुसार सेवेतील खंड 
असल्याने संबंधीत वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचा अनधिकृत गैरहजेरीचा कालावधी हा 
भविष्यात या विषयाच्या अनुषंगाने न्यायालयात दाद मागणार नाही. 

अनधिकृत गैरहजरीच्या दिनांकापासून प्रत्यक्ष रुजू होईपर्यंतच्या कालावधीत सदर 
वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी शासकीय कर्तव्य बजावले नसल्याने त्यांना सदर कालावधीचे 
वेतन व इतर कोणतेही अनुषंगिक सेवाविषयक लाभ अनुज्ञेय होणार नाहीत, सदर 
अनधिकृत गैरहजर कालावधीतील कोणतीही रजा मंजूर केली जाणार नाही, सदर 
कालावधी हा कोणत्याही प्रयोजनार्थ नियमित केला जाणार नाही वा त्यासंबंधी 
कोणतेही निवेदन विचारात घेतले जाणार नाही. तसेच वर नमूद seared संमतीपत्र 
रु. १००/- च्या स्टॅम्प पेपरवर संबंधित वैद्यकीय अधिका-यांकडून संबंधित 
उपसंचालक, आरोग्य सेवा यांनी घ्यावे. 

अनधिकृत गैरहजरीनंतर संबंधित वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना रुजू करुन घेण्यात आले 
तरी गैरहजेरीचा कालावधी तसेच त्यापूर्वीची सेवा विचारात घेतली जाणार नसल्याने 
संबंधित वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना २००५ पूर्वीची जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागु राहणार 
नाही. 


(७ रुजू करुन घेण्यात येणाऱ्या संबंधीत सर्व अनधिकृत गैरहजर वेद्यकीय अधिकाऱ्यांना 


दि.३१/१०/२००५ च्या शासन निर्णयानुसार सुरु केलेली अंशदायी निवृत्तीवेतन 
योजना जी सद्यस्थितीत NPS योजनेत समाविष्ट झालेली आहे, ती लागु राहील. 


(८) संबंधित सर्व वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना महाराष्ट नागरी सेवा ( निवृत्तीवेतन) १९८२ नुसार 


मिळणारे कोणतेही लाभ अनुज्ञेय होणार नाही. 


(९) तसेच, भविष्य निर्वाह निधी इ. लाभ देखील मिळणार नाहीत. 


(90) सदर आदेशान्वये अनधिकृत गैरहजर वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी केलेल्या विनंतीनुसार 


अंतिम संधी देवून त्यांना शासन सेवेत पुनश्च रुजू करुन घेण्यात येत असल्याने, 
तसेच त्यांना दर्शविलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी विहित वेळेत (१५ दिवसाच्या 
आत) ते रुजू न झाल्यास त्यांना शासन सेवा करण्यास स्वारस्य नसल्याचे समजून 
त्यांची सेवा समाप्ती करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. प्रस्तुत आदेशच याबाबत 
नोटीस समजण्यात येईल. त्यानुसार विहित वेळेत रुजू न होणाऱ्या उक्त 
तक्त्यातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत सदर शासन आदेडाच त्यांची सेवा 
समाप्तीची नोटीस राहणार आहे. 


पुष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनगै-२०१८/प्र.क्र.३७५/सेवा-३ 


२. या आदेशान्वये पदस्थापना देण्यात आलेल्या अनधिकृत गैरहजर वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी पदस्थापनेचे 
सदर आदेशा प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून १५ दिवसांच्या आत त्यांच्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू व्हावे. 
अन्यथा, सदर पदस्थापनेचे आदेश १५ दिवसानंतर आपोआपच रद्द होतील. कार्यालय प्रमुखाने १५ दिवसानंतर 
रुजू होणाऱ्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यास रुजू करुन घेऊ नये. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०१०४१७१३०५५७१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Varsha Munjaji Bharose 


Va rs h a DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


ou=Public Health Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


M =r 2.5.4.20=2f3096a175796cc670522c4aff97d 
U ny aj | a20b708981b5122e87¢8346c4cc7468f821, 
serialNumber=1bd844032884bbf2167bc99 
¢d85325223aceef69d02bd455b7ca697249 


B h a [| (0 5 e 1623e0, cn=Varsha Munjaji Bharose 


Date: 2019.01.04 17:35:09 +05'30' 
(व. मुं. भरोसे) 

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
) आयुक्त आरोग्य सेवा, मुंबई 
) संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई 
) सहसंचालक (अ. व प्र. आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
) उपसंचालक, आरोग्य सेवा (सर्व परिमंडळ) 
) जिल्हा शल्यचिकित्सक (सवी 
) 
) 
) 
) 


महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता),मुंबई/नागपुर 

७ जिल्हा कोषागार अधिकारी (सर्व) 

८) जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद (सवी 

९) मा. मंत्री (सा. आ.) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय मुंबई 

qo) ud संबंधित वैद्यकीय अधिकारी गट-अ (संबंधित उपसंचालक, आरोग्य सेवा यांचे मार्फत) 
११)निवड नस्ती सेवा-३ 


पुष्ठ ६ पैकी ६ 


